महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० जून, २०२४ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्याची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत ste: 


अ. | श्री/ अवर सचिवांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
क्र. | श्रीमती पदस्थापनेचा विभाग 
Pa] २ ३ PB षु 

a श्री. । विनायक बाबुराव माने सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 


२. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२०१८३१०३०७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 


PRASHANT LE ene ee 
SHRIDHAR SHELAR sess ceusnore menses 
(प्र. श्री. Te) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.विनायक बाबुराव माने, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी वल्लभदास रोड, 
मुंबई-४००००१. 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत). 

qo. निवडनस्ती प्रज्ञा-१ 


